नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र 
समृद्धी महामार्गी यावर स्थापित करावयाच्या 
नवनगरांकरिता उपविभागीय अधिकारी (महसूल), 
उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांची सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्र.खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ एल.बी.५४/रस्ते-८, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

नागपूर-मुंबई REAR द्रुतगती मार्ग प्रकल्प हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी 
प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकानुसार सदर प्रकल्पाकरिता 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे “महामार्ग प्राधिकरण” आहे. राज्य शासनाने 
सदर द्रुतगती मार्गावर २४ ठिकाणी नवनगरे (कृषी समृद्धी केंद्रे) विकसित करण्यास तत्वत: 
मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने नगर विकास विभागाकडील शासन अधिसूचना दिनांक 
२३.०४.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या HOA ११३ नुसार 
मौजे बाबतारा, लाखगंगा व पुरणगाव, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद व मौजे धोत्रे, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील जमीन नवनगराकरिता अधिसूचित केली आहे व त्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास “नवनगर विकास प्राधिकरण” म्हणून घोषित केळे आहे. 
सदर अधिसूचना दिनांक मे २४.०३.२०१८ च्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


सदर नवनगरामध्ये अधिसूचित जमीन औरंगाबाद व अहमदनगर जिल्ह्यातील आहे. 
मौजे बाबतारा, लाखगंगा व पुरणगाव, तालुका वैजापूर हे क्षेत्र उपविभागीय अधिकारी (महसूल), 
उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांचे कार्यक्षेत्रात येत आहे आणि मौजे धोत्रे, तालुका 
कोपरगाव हे क्षेत्र उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपविभाग शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे 
कार्यक्षेत्रात येत आहे. 


महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ च्या जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या 
तरतुदीनुसार सदर नवनगरामध्ये समाविष्ट क्षेत्र जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्‍ती यांच्या 
सदर योजनेत ऐच्छिक सहभागाबाबत दिलेल्या संमतीद्वारे प्राप्त करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २ (ड-१) नुसार “सक्षम प्राधिकारी” यामध्ये महसुली जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी आणि त्यामध्ये, जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या प्रयोजनासाठी, शासनाने नियुक्‍त 
केलेला, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसेल असा कोणताही अधिकारी, याचा 
समावेश होतो. 


सदर नवनगरामध्ये समाविष्ट क्षेत्र उपविभागीय अधिकारी (महसूल), वैजापूर, जिल्हा 
औरंगाबाद व उपविभागीय अधिकारी (महसूल), शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यक्षेत्रात 
अंतर्भूत होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टीने व जमीन एकत्रीकरण 


BIA आदेश क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ एल.बी.५४/रस्ते-८, 


योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी, महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ च्या कलम 
२ (ड-१) नुसार उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांची 
मौजे बाबतारा, SRAM व पुरणगाव, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद व मौजे धोत्रे, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथीळ नवनगराकरिता “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याची करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Beat :- 


नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यावर मौजे 
बाबतारा, GREAT व पुरणगाव, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद व मौजे धोत्रे, तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथे स्थापित करावयाच्या नवनगरांकरिता महाराष्ट्र महामार्ग 
सुधारणा) अधिनियम, २०१६ च्या कलम २ (ड-१) नुसार उपविभागीय अधिकारी (महसूल) 
उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांची “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद यांनी 
महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम, २०१६, महाराष्ट्र महामार्ग (जमीन एकत्रीकरण योजना 
तयार करणे व तिची अंमलबजावणी करणे) नियम, २०१६ यातीळ तरतुदी व याबाबत शासनाने 
वेळोवेळी पारित केलेले आदेश, निर्णय / परिपत्रके विचारात घेऊन कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांनी नागपूर-मुंबई rea 
द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) यावर स्थापित करावयाच्या नवनगरांची आखणी व त्या 
अनुषंगिक कागदपत्रे उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद 
यांना उपलब्ध करून द्यावीत. 


सदर शासन आदेश महसूल व वन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२१७, 
दिनांक ०१/०२/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या )=9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२१५१७०६३७६११८ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Ramch raya Joshi 

DN: cll htra, ou=Public Works Department, 

amc ha nara जामीन ra 
2.5.4.20=a652e9f280742859802a83b556a9f74dc3563d2f7f6c6ec8ad7583e0 
र 85375954, 
i ber=28ed86128cb78704591 18bc13c79d0bOf7c8b1 2e32e9f6b4d4 

Dattatrava Joshi ४५ णा 

Di 2019.02.15 17:08:31 +05'30' 

(रा. द. जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR आदेडा क्रमांकः खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ एल.बी.५४/रस्ते-८, 


३) मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

४ मा.मंत्री [सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)] यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७ मा.राज्यमंत्री [सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)] यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), मंत्रालय, मुंबई. 

११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, 

वांद्रे, (प) मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद व नाशिक. 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद व अहमदनगर. 

उपविभागीय अधिकारी (महसूल) उपविभाग वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद. 

उपविभागीय अधिकारी (महसूल) उपविभाग शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

निवडनस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 


YS <-> Tel *-> ः->« ६-- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


